अनु.जमाती व इतर पारंपारिक निवासी (वन 
हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम २००८ 
आणि सुधारीत नियम २०१२ अंतर्गत प्रलंबित 
वैयक्तिक वनहक्क दावेदारांची अतिक्रमण 
निष्कासित न करण्याबाबत. 


Ty 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक - एस-१०/२०२२/प्र.क्र.२४३/फ-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा : 
१) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम 
२००६ व नियम २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२. 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र. याचिका २०१६/प्र.क्र.१२४/का-१४, 
दिनांक ११/११/२०१६. 


अनु.जमाती व इतर पारंपारिक निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम २००८ 

आणि सुधारीत नियम २०१२ च्या कलम ३(१) अन्वये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना 
वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. सदर 
कायद्याची सुयोग्य अंमलबजावणी होण्याकरिता तसेच वनहक्क निश्चित करण्यासाठी अनुसूचित जमाती व 
इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) सुधारणा नियम, 2092 मधील नियम ६ अन्वये राज्यात 
ग्रामसभा वनहक्क समित्या, उप विभागीय समित्या तसेच जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या 
आहेत. सदर समित्यांव्दारे नियम १३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले पुरावे व अन्य तद्‌नुषंगिक तरतूदी विचारात 
घेऊन वनहक्क निर्धारित करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. 
२. तथापि, निदर्शनास आले आहे की, कार्यबाहुल्यामुळे दाव्यांची छाननी प्रक्रिया दिर्घकाळ पर्यंत 
प्रलंबित रहात आहे. जिल्हास्तरीय समितीकडे वनहक्क दावे प्राप्त झाल्यापासून कमाल ६ महिन्यांच्या आत 
अंतिम निर्णय घ्याव्या, अशा सूचना उक्त संदर्भ क्र. २ च्या शासन परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत. 
वनहक्क दावे पडताळणीची प्रक्रिया सुरु असताना वनभूमीमधून निष्कासीत करण्यात येत असल्याच्या 
तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर निर्देशित करण्यात येते की, अशा जमिनींवर वनहक्क दावे दाखल असल्याची 
खातरजमा झाल्यास वनहक्क कायद्याच्या कलम ४ (4) मधील तरतूदींचे पालन करण्यात यावे. 


झासन परिपत्रक क्र. एस-१०/२०२२/प्र.क्र.२४३/फ-३ 


डर सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२११२८१७२२४२८३१९ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
RAVI K| RA N EN co GOVEMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND 


2.5.4.20=b00b3ae6f82b447bdd60190209f1258e1 70f8f617d261f81e6 
28 1dfbfdf28c0d, postalCode=400032, st=! 


‘Mal 
}752370B557D0A3E58B4B069230BC54F6A 13D04798 
D2EE7A3F1C7DCC5655271C, cn=RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 


2022.11.28 17:25:41 +05'30' 


(डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


प्रति, 


मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-३२ 

अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (केंद्रस्थ अधिकारी), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

सर्व मुख्य वनसंरक्षक 

सर्व जिल्हाधिकारी 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


